श्री क्षेत्र सिध्दगिरी महासंस्थान यांच्यामार्फत 
दि.२०.०२.२०२३ ते २६.२.२०२३ रोजी 
आयोजित “सुमंगलम पंचमहाभूत महोत्सव” 
साठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.०५/ता.क.३ 
१५ वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 
दिनांक:- ०६ फेब्रुवारी, २०२३ 


संदर्भ:- १ श्री क्षेत्र सिध्दगिरी महासंस्थान यांचे दि.११.०१.२०२३ 
२) श्री क्षेत्र सिध्दगिरी महासंस्थान कणेरी, कोल्हापूर, क्र.एसएसएमके/केओपी/१०९/२०२३, 
दि.२४.०१.२०२३ 


प्रस्तावना:- 

श्रीक्षेत्र सिध्दीगिरी महासंस्थान यांच्यामार्फत “सुमंगलम पंचमहाभूत महोत्सव” दिनांक 
२०/०२/२०२३ ते दिनांक २६/०२/२०२३ रोजी आयोजित करण्यात आला आहे. सदरहू लोकोत्सवाच्या 
अनुषंगाने मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १०/०१/२०२३ रोजी बैठक आयोजित करण्यात 
आली होती. सदर लोकोत्सवाच्या BAN आयोजनासाठी शासनस्तरावरुन योग्य ते सहकार्य करण्याबाबत 
पूज्य श्री sea काडसिध्देश्वर स्वामीजी यांनी सदर बैठकीमध्ये विनंती केली होती. त्यानूसार मा. मुख्यमंत्री 
महोदयांनी प्रस्तावित GSH पंचमहाभूत लोकोत्सवाच्या अनुषंगाने शासनस्तरावरुन लागणाऱ्या 
सहकार्याबद्दल आश्वस्त केले होते. तसेच शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध लोकोपयोगी योजना, 
शासनामार्फत करण्यात आलेल्या विविध विकासकामांची माहिती हकष्याव्य व इतर माध्यमांद्वारे या 
लोकोत्सवास भेट देणाऱ्या अंदाजे ३० लाख नागरिकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी सदर लोकोत्सवामध्ये प्रदर्शनी 
(स्टॉल्स) उभारण्याबाबत सर्व मंत्रालयीन विभागांना निर्देश देण्यात आळे आहेत. 

भारतीय संस्कृती व परंपरेचा आधार घेता, नव्याने निर्माण होणारे प्रश्न सोडवण्यासाठी पृथ्वी, आप, 
तेज, वायू आणि आकाशा याच पाच तत्वांच्या अनुषंगाने अनेक चांगल्या बाबी पूरक आहेत, हे लक्षात घेवून 
लोकांच्या मध्ये या विषयांची माहिती पोहोचविणे, जनजागृती करणे, प्रदर्शन-व्याख्याने-स्पर्धा-उपक्रम आदी 
आयोजन करुन, त्यांची जीवनशैली बदलण्यासाठी उद्युक्त करणे, यासाठी देखील दिनांक २० ते २६ 
फेब्रुवारी, २०२३ दरम्यान पंचमहाभूत महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. यामध्ये माती (पृथ्वी), पाणी 
(जल), ऊर्जा (अग्नी), हवा (वाय, आकाडा अशी पाच विषयांची दालने, त्यांचे महत्व, गुणधर्म, उपयोग, वापर, 
चुकीचा वापर, चांगले आणि वाईट परिणाम / दुष्परिणाम, प्रश्न/ समस्या, त्यावरील उपाय, आवश्यक 
जीवनशैक्ली बदल अशी विऱ्रवव्यापक परिणाम करणारी मांडणी /प्रतिकृती, प्रयोग, माहिती आधारे सदर 
आयोजित महोत्सवात केली जाणार आहे. सदर महोत्सवास निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

श्री. सिध्दगिरी मठ महासंस्थान, कणेरी, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर यांच्या संदर्भाधीन प्रस्तावास 
अनुसरुन सदर पंचमहाभूते महोत्सव २०२३ करीता जल व पृथ्वी तत्वाच्या बाबत गॅलरी उभारणीसाठी 
आवश्यक असलेला निधी रक्‍कम रुपये २,९३,३६,२००/- (अक्षरी दोन कोटी त्र्यांणव लाख छत्तीस हजार 
दोनशे फक्त) श्री. सिध्दगिरी मठ महासंस्थान, कणेरी, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर यांना महाराष्ट्र प्रदूषण 
नियंत्रण मंडळाच्या निधीतून उपलब्ध करुन देण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 
२. सदर निधी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने श्री.सिध्दगिरी महासंस्थान, कणेरी, ता.करवीर, 
जि.कोल्हापूर यांना योग्य ती विहीत कार्यपध्दती अवलंबून उपलब्ध करुन द्यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.०५/ता.क.३ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२०८१५४०१३०७०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, MANOHAR 
RAMCHANDRA 


BANDPATTE 


(मनोहर बंदपट्टे ) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.पालकमंत्री, जि.कोल्हापूर. 
४) मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा. प्रधान सचिव, (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) यांचे स्वीय सहायक, पर्यावरण व वातावरणीय बदल 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ,सायन, मुंबई. 
संचालक (पर्यावरण), पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 
९) श्री सिध्दगिरी मठ महासंस्थान, कणेरी, ता.करवीर जि.कोल्हापूर 
१०) निवडनस्ती. 


& 
७ 


YS Le २-८ <-> 


पृष्ठ २ पैकी २ 


